RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २ , अंक १ ९( २) ] 


बुधवार , फेब्रुवारी १७, २०१६ / माघ २८, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ३७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


: 


२ . 


कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१६ 

अधिसूचना 
भारताचे संविधान. 

क्रमांक पविआ. २०१२/ प्र.क्र .१४८ / पदुम-३. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा 
वापर करून , आणि या संबंधित यापूर्वी करण्यात आलेले सर्वविद्यमान नियम , आदेश किंवा संलेख यांचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्राचे राज्यपाल 
याद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील पशुसंवर्धन 
आयुक्तालयाअंतर्गत कर्षित्र चालक , गट - क या पदाच्या सेवा भरतीचेविनियमन करणारे पुढील नियम करीत आहेत 
१ . या नियमांना “ पशुसंवर्धन आयुक्तालयाअंतर्गत कर्षित्र चालक, गट -क ( सेवाप्रवेश) नियम , २०१५ ” असे संबोधण्यात यावे . 

या नियमांत संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अभिप्रेत नसेल तर, 

( क ) “ आयुक्तालय ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन, कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील पशुसंवर्धन आयुक्तालय ; 

( ख ) “ आयुक्त ” याचा अर्थ आयुक्त , पशुसंवर्धन , महाराष्ट्र राज्य ; 
( ग ) “ शासन ” याचा अर्थ महाराष्ट्र शासन ; 

( घ ) “ हेवि गुड्स व्हेईकल ” याचा अर्थ मोटार वाहन अधिनियम, १९ ८८ मधील ५ ९ च्या कलम २ मधील पोट-कलम (१६) नुसार 
व्याख्या केलेले वाहन ; 

( ड ) “ मान्यता प्राप्त संस्था ” याचा अर्थ शासनाकडून मान्यता दिलेल्या संस्था ; 

( च ) “ माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ” याचा अर्थ महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ अधिनियम , १ ९ ६५ 
(१ ९ ६५ चा महा. ४१) अन्वये स्थापित केलेल्या विभागीय मंडळाने नियंत्रित केलेली माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा आणि या परीक्षेस 
समकक्ष म्हणून घोषित केलेल्या इतर परीक्षा अंतर्भूत आहेत ; 

( छ ) “ निवड समिती ” याचा अर्थ शासनाने निर्धारित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करून पशुसंवर्धन आयुक्तालयाअंतर्गत 
गट - क च्या पदावर पदोन्नती अथवा सरळ सेवेने निवड यादी बनविण्यासाठी आयुक्त , पशुसंवर्धन यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात नेमलेली 
राज्यस्तरीय समिती. 


( १ ) 


भाग चार - अ - ३७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , फेब्रुवारी १७, २०१६ / माघ २८, शके १९ ३७ 
३ . आयुक्तालयाअंतर्गत कर्षित्र चालक , गट - क या पदावरील नियुक्ती खालील मार्गाने करण्यात येईल : 

( अ ) आयुक्तालयाअंतर्गत वाहन चालक , गट - क ( मोटार कार किंवा जीप किंवा ट्रक )किंवा गट- ड संवर्गातील पद धारण करणाऱ्या , 
ज्यांनी त्या संवर्गात तीन वर्षांपेक्षा कमी नाही इतकी नियमित सेवा केलेली आहे आणि या नियमांच्या उप नियम ( ब ) ( दोन ) व ( तीन ) मध्ये 
नमूद केलेली अर्हता धारण केलेली आहे, अशा व्यक्तीमधून ज्येष्ठता अधिन पात्रता या निकषावर योग्य व्यक्तींच्या पदोन्नतीद्वारे , 

किंवा 
( ब ) पुढील अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांमधून नामनिर्देशनाने : 

( एक ) ज्यांचे वय , ३३ वर्षांपेक्षा जास्त नाही : 

परंतु, अगोदरपासून शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या उमेदवारांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ५ वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात 
येईल ; आणि 

( दोन) जे उमेदवार सक्षम अनुज्ञप्ती प्राधिकारी यांनी दिलेला चालू स्थितीतील हेवी गुड्स व्हेईकल आणि कर्षित्र चालविण्याचा 
परवाना धारण करीत आहेत ; 


आणि 


.. 


( तीन ) जे माध्यमिक शालांत परीक्षा प्रमाणपत्र धारण करत आहेत 
( चार) ज्यांचे वाहन चालविण्याचे मागील अभिलेख निर्दोष ( स्वच्छ ) असून त्यांना जड वाहन किंवा कर्षित्र दुरूस्तीचे कामापुरते 


ज्ञान आहे 


(पाच) ज्यांना स्वतंत्रपणे कर्षित्र चालविण्याचा किमान एक वर्षाचा अनुभव आहे ; 

आणि 
( सहा ) ज्यांची शारीरिक पात्रता चांगली आहे आणि त्यांना संबंधित कार्यक्षेत्राच्या स्वाभाविक रचनेचे ज्ञान आहे : 

परंतु, मोटार वाहन दुरूस्ती व देखभाल यासंबंधी मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेले प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या उमेदवारास प्राधान्य 
देण्यात येईल . 


४ . 


५ . 


नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर पदोन्नती व नामनिर्देशनाने करावयाच्या नियुक्त्या ५०:५० या प्रमाणात करण्यात येईल . 

नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त केलेली व्यक्ती शारीरिकदृष्ट्या पात्र व दृष्टी चांगली असणे आवश्यक . त्या व्यक्तीने 
सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले शारीरिकदृष्ट्या पात्र व दृष्टी चांगली असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे . नियुक्ती प्राधिकारी दर दहा वर्षांनी 
त्या व्यक्तीची वैद्यकीयदृष्ट्या पात्र असल्याबाबत पुनः पडताळणी करेल आणि त्यात तो पात्र असला पाहिजे . 

नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने, मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केली नसेल किंवा परीक्षा 
उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर त्याला त्यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार सदर परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील . 

या नियमांत काहीही असले तरी, सेवेची अत्यंत निकड आहे , असे मत झाल्यास , निवड समिती गरज असेल तेथे शासनाच्या 
पूर्वपरवानगीने नियम ३ मध्ये नमूद केलेल्या पदावर नियम ४ मध्ये नमूद केलेले प्रमाण शिथिल करून नियुक्ती करेल. 
नियम ३ मध्ये 

नमूद केलेल्या पदावर नियुक्त झालेल्या व्यक्ती महाराष्ट्र राज्यात कोठेही बदलीसाठी पात्र असेल . 


६ . 


७ . 


८ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


महेश पाठक, 


शासनाचे प्रधान सचिव , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, फेब्रुवारी १७, २०१६ / माघ २८ , शके १९ ३७ 


mo 


AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY DEVELOPMENT AND 

FISHERIES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 17th February 2016 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 


No. PAVIA . 2012 /CR - 148 /ADF -3.— In exercise of the powers conferred by proviso to article 
309 of the Constitution of India , and in supersession of all existing rules, orders or instruments 
made in this behalf, the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make the following rules 
regulating recruitment to the post of Tractor Driver, Group C in the Commissionerate of Animal 
Husbandry under the administrative control of Agriculture , Animal Husbandry , Dairy 
Development and Fisheries Department of the Government of Maharashtra , namely : 

1. These rules may be called the Tractor Driver, Group C in the Commissionerate of Animal 
Husbandry (Recruitment) Rules , 2015 . 
2. In these rules, unless the context requires otherwise , 

(a ) “ Commissionerate ” means the Commissionerate of Animal Husbandry under the 
administrative control of the Agriculture, Animal Husbandry , Dairy Development and 
Fisheries Department of the Government of Maharashtra ; 

(6 ) “ Commissioner" means the Commissioner of Animal Husbandry , Maharashtra State ; 
(c ) “Government” means the Government of Maharashtra ; 

( d ) “ Heavy goods Vehicle ” means the vehicles defined under clause ( 16 ) of section 2 of 
the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ); 

(e ) “ recognized institution ” means the institution recognized by the Government; 

(f) " Secondary School Certificate Examination ” means the Secondary School Certificate 
Examination conducted by a Divisional Board established under the Maharashtra Secondary 
and Higher Secondary Education Boards Act, 1965 (Mah . XLI of 1965 ), and includes any 
other examination declared by Government to be equivalent thereto ; 

(g ) “ Selection Committee” means the State Level Committee temporarily appointed by 
the Commissioner of Animal Husbandry for the purpose of making a select list of the 
candidates to be appointed either by promotion or by nomination to the post of Group C in 
the Commissionerate, as per statutory procedures laid down by the Government. 

3. Appointment to the post of Tractor Driver , Group C in the Commissionerate shall be 
made either , 

( a ) by promotion of a suitable person on the basis of seniority subject to fitness from 
amongst the persons holding, the post of Driver , Group C (Motor Car or Jeep or Truck ) or 
the post in the Group D in the Commissionerate having not less than three years regular 
service in that cadre and possessing the qualification prescribed for appointment by 
nomination in sub - clauses ( ii ) and ( iii) of clause (b ) of this rules ; or 
(6 ) by nomination from amongst the candidates who, 

(i) are not more than thirty -three years of age : 

Provided that, the upper age limit may be relaxed upto five years in respect of 
those candidates who are already in the Government services ; 

(ii ) possess an effective driving license to drive a heavy goods vehicle or Tractor , 
issued by the Competent Licensing Authority ; 

( iii) possess the certificate of Secondary School Certificate Examination ; 

(iv ) having clean driving record and possess working knowledge of repairing heavy 
goods vehicle or Tractor ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , फेब्रुवारी १७, २०१६ / माघ २८, शके १९ ३७ 


; 


(v ) possess minimum one year experience of independent driving of Tractor and 
(vi) possess a good physique and knowledge of topography of the concerned area : 

Provided that, preference shall be given to a candidate who possesses a certificate 
of motor vehicle repairing and maintenance issued by the recognised institutions. 
4. Appointment to the post mentioned in rule 3 by promotion and nomination shall be 
made in the ratio of 50:50 . 


5. A person appointed to the post mentioned in rule 3 may possess physical fitness and 
good vision . He shall submit the certificate of physical fitness and good vision obtained from the 
competent authority . The Selection Committee shall re - examine his medical fitness after every 
ten years and the person should be fit in it . 

6. A person appointed to the post mentioned in rule 3 , shall be required to pass the 
examinations in Hindi and Marathi languages according to the rules made in this behalf, unless 
he has already passed , or has been exempted from passing those examinations. 

7. Notwithstanding anything contained in these rules if exigencies of service so require , in 
the opinion of the Selection Committee , wherever necessary , make appointment after prior 
permission of the Government, to the postmentioned in rule 3 in relaxation of the ratio prescribed 
in rule 4 . 


8. A person appointed to the post mentioned in rule 3 shall be liable for transfer anywhere 
in the State of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


MAHESH PATHAK , 


Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


